आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत जिल्हा 
वार्षिक आदिवासी उपयोजनेंतर्गत बांधील 
बाबीकरीता निधी वितरण (वेतन). 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१/ प्र.क्र. ०३ / कार्यासन-६ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक :- 02 जुन,२०२१. 


वाचा :- 
१. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८ /अर्थ-३, दि.०६.०४.२०२१ 
२. शासन निर्णय, आ.वि.वि. क्र. बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.०३/कार्यासन-६, दि.०७.०४.२०२१, 
२८.०४.२०२१ व दि.१७.०५.२०२१. 
प्रस्तावना : - 


“महाराष्ट्र विनियोजन विधेयक,२०२१” यास विधानमंडळाने मंजुरी दिलेली असुन महाराष्ट्राचे 
राज्यपाल यांनी त्यास अधिसंमती दिलेली आहे. त्यानुषंगाने वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्रमांक १ येथील 
शासन परिपत्रकास अनुसरून वित्त विभागामार्फत अर्थसंकल्पीय अंदाज, वाटप आणि संनियंत्रण 
(BEAMS) वितरण प्रणालीवर उपलब्ध करून दिल्यानुसार आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत जिल्हा 
वार्षिक आदिवासी उपयोजनेंतर्गत ०१-वेतन, ३६- सहायक अनुदाने (वेतन) या उद्दीष्टांकरीता एकूण १५ 
% मर्यादेतील निधी संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांना संदर्भाधीन क्र.२ येथील शासन निर्णयांन्वये वितरीत 
करण्यात आलेला आहे. 


आता वित्त विभागाने अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणालीवर (BEAMS) ०१-वेतन, ३६- सहायक 
अनुदाने (वेतन) या उद्दीष्टांकरीता अर्थसंकल्पित तरतूदींच्या १० % इतका वाढीव निधी वितरणासाठी 
उपलब्ध करुन दिलेला आहे. सदर निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


झासन निर्णय : - 


आदिवासी विकास विभागाच्या “जिल्हा वार्षिक आदिवासी उपयोजनेंतर्गत” मागणी क्र.टी-९ 
खाली सोबतच्या विवरणपत्रातील रकाना क्रमांक-२ मध्ये नमूद जिल्ह्यांकरीता ०१-वेतन या 
उद्दीष्टाकरीता अर्थसंकल्पित तरतूदीच्या रकाना क्रमांक-५ प्रमाणे वाढीव १० टक्के निधी संबधित 
नियंत्रक अधिकारी यांना वितरीत व खर्च करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. सदर निधी अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात आला आहे. सदर निधी 
संबंधित आहरण व संवितरण अधिकारी यांना वितरीत करण्यात यावा. सदर निधी खर्च करतांना संबंधिता 
मार्फत राज्यशासनाची कार्य नियमावली, वित्तीय नियमावली, अर्थसंकल्पीय नियम पुस्तिकेमधील तरतुदी 
व सर्व अटी शार्तीचे पालन करण्याची दक्षता घेण्यात यावी. 


३. सदर are निर्णय वित्त विभागामार्फत अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणालीवर उपलब्ध करुन 
दिलेल्या निधी मर्यादेत व संदर्भाधिन दि.०६.०४.२०२१ रोजीच्या शासन परिपत्रकान्वये प्रशासकिय 
विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.०३/कार्यासन.६ 


वि सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०५१२१४५२५९७२२४ असा आहे. हा STAT 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेज्ञानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Ravindra Digambarro 
Aute 


ut 
DN: c=IN, ० 


Ravindra 
. ou=Tribal Development Department, 
Di gam barro postalCode=400032, st=Maharashtra 


2.5.4.20=f05a691 3f9dee 1 f453c9a1c5a89d8c 
4897737 ba8e4acOedf3f2c6e69e25f4108, 
e 


A 1 te cn=Ravindra Digambarro Aut 


Date: 2021.06.02 13:20:03 +05'30' 


(रविंद्र दि. औटे) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१. मा.मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा.राज्यमंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. अपर मुख्य सचिव,नियोजन/ वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
४. आयुक्त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक 

५. आयुक्त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे. 

६. अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक / नागपूर / ठाणे / अमरावती. 

७. महालेखापाल (लेखापरिक्षण) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई /नागपूर. 

८. सर्व जिल्हाधिकारी व सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन विकास समिती. 

९. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद. 

१०. सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प. 

११. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

१२. सर्व उपसचिव / अवर सचिव / कक्ष अधिकारी, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१३. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५ वा माळा, विधानभवन, मुंबई. 

१४. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१५. निवड नस्ती (का-६). 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.०३/कार्यासन.६ 


शासन निर्णय आ.वि.वि. क्र.बीयुडी-२०२१/ प्र.क्र.०३ / कार्यासन-६ दि.०२ जुन, २०२१ सोबतचे 


विवरणपत्र 
अ. | जिल्हा व लेखाशिर्ष बाब/उद्दिष्ट सन २०२१- | याशासन नियंत्रक 
क्र. २२ निर्णया अधिकारी 
अर्थसंकल्पि | अन्वये निधी 
त तरतूद | वितरण 
१ २ ३ शिंआओ ५ & 
(रू. हजारात) 
मागणी क्रमांक टी-९ (महसुली) 

२२२५, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक यांचे कल्याण,यावरील 
महसुली खर्च 
०२- अनुसूचित जमातीचे कल्याण 
७९६-जनजाती क्षेत्र उपयोजना 
(३१)जिल्हा योजना 

१ | (३१) (०३) जिल्हा ठाण ०१- १६२०० १६२०.०० | जिल्हाधिकारी, 
(२२२५ ई०७१) ठाणे 

२ | (३१) (१२) जिल्हा नाशिक ०१- ५३९०० ५३९०.०० | जिल्हाधिकारी, 
(२२२५ ई१६९) नाशिक 

३ | (३१) (१३) जिल्हा धुळे ०१-वेतन ८६९१ ८६९.१० | जिल्हाधिकारी, 
(२२२५ ई१७८ धुळे 

४ | (३१) (१४ जिल्हा जळगाव । ०१-वेतन ६३५० ६३५.०० | जिल्हाधिकारी, 
(२२२५ ई१८७ जळगाव 

4 | (39) (94) जिल्हा ०१-वेतन ५२०० ५२०.०० | जिल्हाधिकारी, 
अहमदनगर (२२२५ ई१९६ अहमदनगर 

६ | (39) (१६) जिल्हा नंदुरबार | ०१-वेतन १२४०० १२४०.०० | जिल्हाधिकारी, 
(२२२५ ई२०२ नंदुरबार 

७ | (39) (२० जिल्हा नांदेड ०१-वेतन ६००० ६००.०० | जिल्हाधिकारी, 
(२२२५ ई२४९ नांदेड 

८ | (३१) (२४ जिल्हा हिंगोली | ०१-वेतन ४८०० ४८०.०० | जिल्हाधिकारी, 
(२२२५ ई२८५ हिंगोली 

९ । (३१) (२५) जिल्हा नागपूर ०१-वेतन ५००० ५००.०० | जिल्हाधिकारी, 
(२२२५ ई२९४ नागपूर 

१० | (39) (२७ जिल्हा भंडारा ०१-वेतन ५४०० ५४०.०० | जिल्हाधिकारी, 
(२२२५ ई३११ भंडारा 

११ | (३१) (२८) जिल्हा चंद्रपूर ०१-वेतन २७०५० | २७०५.०० | जिल्हाधिकारी, 
(२२२५ ई३२९) चंद्रपूर 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.०३/कार्यासन.६ 


शासन निर्णय आ.वि.वि. क्र.बीयुडी-२०२१/ प्र.क्र.०३ / कार्यासन-६ दि.०२ जुन, २०२१ सोबतचे 


विवरणपत्र 
अ. | जिल्हा व लेखाशिर्ष बाब/उद्िष्ट सन २०२१- | याझासन नियंत्रक 
क्र. २२ निर्णया अधिकारी 
अर्थसंकल्पि | अन्वये निधी 
त तरतूद | वितरण 
१ २ ३ 1 ४ | षु & 
१२ | (39) (२९) जिल्हा गडचिरोली | ०१-वेतन २९००० २९००.०० | जिल्हाधिकारी, 
(२२२५ ई३३८ गडचिरोली 
१३ | (39) (३० जिल्हा गोंदिया ०१-वेतन ९००० ९००.०० | जिल्हाधिकारी, 
(2224 ई३४७) गोंदिया 
१४ | (39) (39) जिल्हा अमरावती | ०१-वेतन ९८१२ ९८१.२० | जिल्हाधिकारी, 
(२२२५ ई३५६) अमरावती 
१५ | (39) (३३) जिल्हा यवतमाळ | ०१-वेतन १९१३० १९१३.०० | जिल्हाधिकारी, 
(२२२५ ई३७४) यवतमाळ 
१६ | (३१) (३६) जिल्हा पालघर ०१-वेतन 26290] २६८१.००। जिल्हाधिकारी, 
(२२२५ ई४०९) पालघर 
एकुण महसुली योजना (वेतन) २४४७४३.०० | २४४७४.३० 
Ravindra beat तटा चीप 


Digambarro 


Aute 


=Tribal Develop! 
postalCode=400032 hi 
2.5.4.20=f05a691 3f9dee 1f453c9a1c5a89d8c48 


737 ba8e4acOedf3f2c6e69e25f41 08, 


=R 


dra Digambarro Aute 


Date: 2021.06.02 13:20:51 +05'30" 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


